सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग व महाराष्ट्र seta आयोगाच्या 
कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
क्रमांक : एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- १ समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक १७ मे, २०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.परिपत्रक क्र. मलोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 


ज्ञापन :- 

गट-ब (अराजपत्रित) मधीळ सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात 
आलेल्या सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२/२०१८/१३-अ, दिनांक ४.४.२०१९ च्या पत्रान्वये 
शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे संदर्भाधिन क्र. १ च्या 
ज्ञापनान्वये मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावर नियतवाटप करण्यात आले होते. तथापि रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्याऐवजी संदर्भाधिन 
क्र. २ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार आयोगाकडे दिनांक ०९-०८-२०१९ च्या पत्रान्वये 
मागणी केल्यानुसार महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२/२०१८/१३-अ, दिनांक 
१७.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये शासनाने कळविल्यानुसार रूजू न झालेल्या प्रवर्गातील आरक्षित जागांसाठी 
प्रतिक्षायादीतील उमेदवार उपलब्ध करुन दिले आहेत. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील उमेदवारांचे 
त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१ सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक 24.99.2099 पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्‍तीचा स्वीकार करणे 
आवऱ्यक आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारली नाही 
तर त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती 
स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, 
१९८२ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक १७.०९.२०१९ च्या 
पत्रान्वये केळेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. तसेच शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही- 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.०५.२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार "सदर उमेदवारांची शिफारस ही प्रतिक्षायादीमधून झालेली असल्यामुळे, 
सदर उमेदवारांची ज्या आदेशान्वये नियुक्‍ती होईल. त्या आदेशानुसार ते ज्या दिनांकास 
रुजू होतील त्या दिनांकास त्यांची ज्येष्ठता निर्धारित केली जाईल. सदर उमेदवारांना 
मूळ गुणवत्ता यादीनुसार ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत". 

(२ लोकसेवा आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी / पडताळणी आयोगाने 
केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ साठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरात क्रमांक : १४/२०१८, दिनांक २८.०२.२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची दिनांक १.६.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शौक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २७.०७.२०१८ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे 
उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(अ) वयोमर्यादा (दिनांक १.६.२०१८ रोजी) 

(ब) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 

(क) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य 
केलेली समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास 
किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक २७.०७.२०१८ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
अत्यावश्‍यक आहे. 

(ड) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिला आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र 

(इ) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ 
या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र. 

(फ) खेळाडू/शारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

(३) उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती HRI पडताळणी करणे 
आवश्यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
TREAT उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवऱ्यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे 
आयोगाला कळविण्यात येईल. 

(3) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून 
महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ८२/२००१/मसेआ- 
२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ व झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.१९१/१७/कार्या-२, दिनांक १५-१२-२०१७ नुसार ARAM प्रस्तावित 
केलेले उन्नत व प्रगत गटात (क्रिमिलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते 
३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र संचालक, महिला व बाल 
कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(4) खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६, 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
दिनांक १८.०८.२०१६ रोजीच्या शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७.३.२०१७, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 
१७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७.३.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो- 
२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक 90.90.2099, व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १५.११.२०१७, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: 
राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ११.०३.२०१९ रोजीच्या शुघ्दीपत्रकातील 
तरतूदीनुसार आणि तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) पदांसाठी निश्चित केलेली 
क्रीडा विषयक अर्हता व क्रीडा प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेच्या अर्ज स्विकारण्याच्या दिनांक 
२०-०३-२०१८ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे आवश्‍यक राहील. तसेच त्यासंदर्भातील 
संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल 
नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. सदर क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणी अहवाल शासन स्तरावरुन तपासूनच संबंधित उमेदवाराच्या सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियुक्‍्तीबाबतची कार्यवाही सर्व संबंधित विभागीय क्रीडा 
उपसंचालकाच्या दिनांक २८.०३.२०१८ रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा प्रमाणपत्र 
पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या अधीन करण्यात आळेली आहे. त्यानुसार 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


गट-ब (अराजपत्रित) पदाकरीता ग्राह्य असल्याबाबतच्या संबंधित विभागीय 
उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी अहवालाच्या 
तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(६ अपंगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 

(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, area निर्णय क्रमांक : अप्रकि 
२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 

(७ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

(८) (अ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६- 
ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे 
अपेक्षित असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील 
तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी 
समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी 
हजर होताना ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी 
आव्यक असलेली सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध 
करुन देणे आवश्‍यक आहे. 

(ब) नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे 
जात पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे ssc कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन 
पाठपुरावा करावा. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या 
सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते 
संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही 
देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

(९ सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.३.२००३ मधीळ तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. 
किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत 
MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान 
(सा.प्र.वि. विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक 
४.२.२०१३ व शासन पुरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ८.१.२०१८ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती 
स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्त झासन निर्णयातील नमूद 
संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. या विहित 
कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा समाप्त 
करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात 
यावी. 

(१० शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत 
शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी 
करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार 
आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य 
तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

(११ प्रतिक्षायादीतील शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ३३ उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर 
केलेल्या ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपलब्ध करुन दिल्या 
आहेत. ते प्रत्येक उमेदवरांच्या नियतवाटप केलेल्या विभागात उमेदवारांच्या प्रोफाईल 
सोबत. नियुक्ती worst उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. उमेदवारांच्या 
आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात रुजू झाळेला उमेदवार 
तोच आहे का, तसेच मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केळेल्या ओळाखपत्रावरुन अर्जातील 
उमेदवाराचा फोटो व स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे 
का, सादर केलेले ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची नियुक्‍तीपूर्वी सखोल तपासणी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


करावी. तसेच उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तदृनंतरच संबंधित उमेदवाराची सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 

(१२) साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpse.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून 
डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर होताना सादर करावा. हजर झालेल्या 
उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ 
प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ मधीळ तरतुदी विचारात घेऊन पोलीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास 
अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी 
करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती पुढील आदेशा होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट 
उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य 
पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 
१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 

(१३) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते 
३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, 
सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी- 
१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक 
२४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 

(१४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्र. २०५३/२०१४ प्रकरणी 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच समांतर आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य 
मुद्दयासंदर्भात विविध मा. न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या 
न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ (प्रतिक्षायादी) मधून 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

(94) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ 
प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी 


(२१) 


प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे 
देखील सक्तीचे आहे. 

सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची पदे ही मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात असल्याचे परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. 
त्यामुळे अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या 
संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात 
पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 

मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

अस्थायी नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या 
विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९१०२५१७०३२७४१०७ असा आहे. 


सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav ८2 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १ 


a 


क्रमांकासह) 


Scled41 


6593 


उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल 


२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
३) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१८ साठी 


महाराष्ट्र  ळोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत 


(अधिसूचना) 


४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक २५.११.२०१९ पर्यंत आपल्या 


विभागात हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र. ६५/१४-अ 


संगणकीय प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक ३०.११.२०१९ 
पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 


) अवर सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
) 

) 


सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-31) (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१८ मधून मंत्रालयीन विभागात व महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगात करावयाचे प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे नियतवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
प्रतिक्षायादीतील मुळ प्रवर्ग ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक तो प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
ese २ ३ | - ee _| षु & 
q q GAWARE MAYUR SHIVAuI Open | Open-General-WT-9_ | सामान्य प्रशासन विभाग 
२ २ DNYANESHWAR Open | Open-General-WT-2 | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
DAGADUBA GONGE 
3 3 THORAT YASHWANT Open | Open-General-WT-3_ | गृह विभाग 
NILOBA 
४ ४ LOLE MAHESH ASHOK Open | Open-General-WT-8 | महसूल व वन विभाग 
4 4 PAWAR VAIBHAV SHARAD Open | Open-General-WT-4_ | विधिव न्याय विभाग 
& & RUTURAJ SHIVAJI NIKAM Open | Open-General-WT-§ | नगर विकास विभाग 
9 9 PAWAR SATISH Open | Open-General-WT-9_ | नियोजन विभाग 
VENKATRAO 
८ ८ DADGE KAMLAKAR Open | Open-General-wT-¢ | सामाजिक न्याय व विशेष 
BABURAO सहाय्य विभाग 
९ ९ MAGDUM SUHAS Open | Open-General-wWT-8_ | विधिव न्याय विभाग 
APPASAHEB 
१० १० SANDIP SUKHADEV KADAM Open | Open-General-WT- महसूल व वन विभाग 
१० 
११ ११ GORE RAVIKIRAN RAMDAS OBC OBC-General-WT-9 । उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग 
१२ १२ JARHAD KAMLESH VILAS OBC | OBC-General-wT-2_ । नियोजन विभाग 
१३ १३ SATPUTE VAIBHAV OBC OBC-General-WT-3 | सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
SHAMSUNDAR विभाग 
१४ १४ KALE VIJAY ASHOK OBC OBC-General-WT-8 | पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
१५ १५ PATIL NIKHIL VYANKATRAO | NT(C) | NT(C) General WT-9 | अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६ १६ JADHAV AMOL MANGAL NT(B) | NT(B) General WT-9. | जलसंपदा विभाग 
१७ १७ AUTADE UJJAWALA Open 0998 Female WT-9 महसूल व वन विभाग 
DATTATRAYA Female 
१८ १८ NARAWADE ASHWINI Open | Open Female WT-2 कृषि, प्नुसंवर्धन, 
HANUMANT Female दुग्धव्यवसाय विकास व 


मत्स्यव्यवसाय विभाग 


अ.क्र. म.लो.आ. उमेदवाराचे नांव उमेदवाराचा । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियतवाटप करण्यात आलेले 
प्रतिक्षायादीतील मुळ प्रवर्ग ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली मंत्रालयीन विभाग/ महाराष्ट्र 
क्रमांक तो प्रवर्ग लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय 
कि २ ३ 1 छे | द & 
१९ १९ BHOR BHAGYASHRI Open | Open Female WT-3 शालेय शिक्षण व क्रीडा 
ANNASAHEB Female विभाग 
२० २० GHAGARE VIDYA SUBARAV Open | Open Female WT-8 कृषि, प्नुसंवर्धन, 
Female दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२१ २१ WAKADE MANDODARI Open | Open Female WT-4 वित्त विभाग 
APPASAHEB Female 
२२ २२ DAINGADE PADMSHRI NT (C) NT (C) Female WT-9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
RAJARAM Female विभाग 
२२ 23 HARKAL SEEMA BHAGWAN OBC OBC Female WT-4 उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
Female विभाग 
२४ २४ DOYE LINATA RATIRAM OBC OBC Female WT-2 अन्न, नागरी पुरवठा व 
Female ग्राहक संरक्षण विभाग 
२५ २५ SONALI VISHNU DHOTRE DT(A) DT(A) Female WT-9 महसूल व वन विभाग 
Female 
२६ २६ KHETADE DIPAK BHASKAR ST ST General WT-9 विधि व न्याय विभाग 
२७ २७ ANIL TRYAMBAK ST ST General WT-2 संसदीय कार्य विभाग 
CHAUDHARI 
२८ २८ KAWALE JAYA KALIDAS Open PH _ | PH (Hearing महसूल व वन विभाग 
(Hearing | Impairment) //-१ 
Impairme 
nt) 
२९ २९ KATENGE MRUNALI ST ST Female WT-4 वित्त विभाग 
RAMSURAM Female 
30 30 DHAKARE RADHA RAMuUI ST ST Female WT-2 मृद व जलसंधारण विभाग 
Female 
३१ ३१ BHOLANE KULDIP 080 | Open Sports WT-9 । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
PRABHAKAR Sports 
32 32 BOTE KAPIL BHAGWAN Open | Open Sports WT-2  । वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
Sports द्रव्ये विभाग 
33 33 PATIL RACHANA DEVIDAS OBC Open Sports WT-3 वित्त विभाग 
Sports 


Female 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराची जन्मतारीख 
उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 
उमेदवाराचा प्रतिक्षायादीतील 
शिफारस क्रमांक 

उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 
म.लो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 
उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन 98-31), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदया, 


मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, दिनांक २५-१०-२०१९ नुसार मी 


विभाग/कार्यालयात दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 


कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
टीप: 

(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

Q) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
प्रतिक्षायादीतील शिफारस क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 
क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० O32, 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादीतील शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४१९/प्र.क्र.६५/१४-अ, 
दिनांक २५-१०-२०१९ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव ठिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील नियुक्‍तीकरीता आव्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले असून त्याच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत 
नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या 
आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 

अवर सचिव (आस्थापन), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 


अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५२२ (विस्तार), HATHA, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व HIST विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 

अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 
अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२६० (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७, २२८१४९७१ 

अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१७६ 

अवर सचिव (आस्थापन), विधी व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 
अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 

अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 

अवर सचिव (आस्थापन), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 
अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 
अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 
अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई Yoo ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकोय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 
अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, MAHA 
इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 


२१ अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 


अवर सचिव (आस्थापन), महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 

अवर सचिव (आस्थापना), कौडठल्य विकास व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 

अवर सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७ वा मजला, दालन क्र.७७०१ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 
अवर सचिव (आस्थापन), विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
१ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. 
अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,५ १/२, ७व ८ वा मजला, PRS टेलिफोन निगम इमारत, महष कर्वे मार्ग, 
कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दुरध्वनी क्र.२२७९५९०० 


bd 


HERTS लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज ठेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७५५९०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स : २२६७३५०५१५ 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
महाराष्ट्र दुय्यम , गट-ब मुख्य परीक्षा - २०१८ 

अधिसूचना क्रमांक : एनओटी-३६१८/सीआर-३१/२०१८/तीन 

जाहिरात क्रमांक १४/२०१८, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १३ मे, २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 
अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी व पोलीस उप निरीक्षक पदासाठीचा दिनांक ९ जुलै, २०१८, १० जुलै, 
२०१८ व ११ जुलै, २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाआधारे अनुक्रमे राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी ब पोलीस उप निरीक्षक 
संवर्गाकरीता आयोजित मुख्य परोक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील :- 
अ. | जाहिरात 
क्र. | क्रमांक 


परीक्षा वार व दिनांक जिल्हा केंद्र 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ 

संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ 

> काक | गण कगग सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ 
पोलीस उप निरीक्षक 


महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ 


१ 1 - | रविवार, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१८ | औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 


रविवार, दिनांक २ सप्टेंबर, २०१८ औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई ब पुणे 


ian cans ag 
हे. PURER | rary Caine रविवार, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ | फक्त 
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ Tarn ore औरंगाबाद गंग 
"4 नांक ब ८ गाबाद, नागपूर, मुंब 
३५/२०१८ aan hah शनिवार, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१ औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे 


२. विषयांकित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ मधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्गातील एकूण ५४७ पदांचा तप 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


१.९ सामान्य प्रशासन विभाग 
सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण १२५ + १४ = १२६ पदे) 


अ.जा. वि fast. भ.ज. भ.ज. = इ.मा.व. एकूण एकूण 
प्रवर्ग अ.ज. (aH (ब (क) भ.ज. (ड) बि.मा.प्र. Saal “पेला परे 
पदसंख्या x द ष्‌ ¥ १० २ २६ २ ५९ ६६ १२६ 
क्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(१)सर्वसाधारण 3 x 3 3 & १ १७ १ ३८ डड ८२ 
(२) महिला १ २ २ १ ३ १ श्र १ १९ २० ३९ 
| oo | र g | =| 
(४) दिव्यांग एकूण पद १- श्रवणशक्‍तीतील दोष - १ पद 
१.२ वित्त विथ 
राज्य कर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३४ पदे) 
पदसंख्या १० g g g १७ १७ र्ड 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(९)सर्वसाधारण & २ | - | ९१ १ |. -- | ९ १ १२ ११ २२ 
(२) म ३ १ |. - [| - [| - | - | = J = | % ष्‌ ९ 
(३) खेळाडू १": = | = f= [= [= 00:60. ३. ०८. "७ र 
(४) दिव्यांग एकूण पदे ६ - (१)अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - २ पदे (२) श्रवणशक्‍तीतील दोष - २ पदे 
(३) चलनवलन विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - २ पदे 
१.३ गृह विभ 
पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३८७ पदे) 
पदसंख्या ४७ wv go go १३ ८ ७२३ ८ १९३ Ree ३८७ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(९)सर्वसाधारण ३१ १६ & नि é नि डफ नि १२६ १२६ २५२ 
(२) महिला ay ७ ३ ३ डू २ २२ २ ५७ ue ११५ 
(३) खेळ २ १ १ १ १ |. - | « J -- | १० Ro २० 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे 


३. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 


३.१९ 
३.२ 
३.३ 


3.8 
३.५ 


3. 


3.9 


३.८ 


३.९ 


३.९० 


३.१९ 


३.९२ 
३.१३ 
३.श्ठ 
३.१५ 


३.९६ 


बर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 
महिला व खेळाडूंसाठी असलेले समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत (Compartmentalised) आहे. 

समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ 
आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

महिला व खेळाडूसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

fast (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य ब पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधोी-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार, प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच बयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

प्राविण्य पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत पूर्व परीक्षेचा 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा तत्पूर्वीचे सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले क्रोडा प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक 
आहे. तसेच त्यांची क्रोडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत व तो खेळाडू उमेदवार कोणत्या संवर्गातील (गट-अ ते गट-ड) 
खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयीच्या क्रोडा पडताळणीबाबतचा संबंधित विभागीय उपसंचालकांचा अहबाल मुख्य परीक्षेचा 
अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचा अथवा तत्पूर्वीचा असणे आवश्यक आहे. 

संचालक, क्रोडा ब युवक सेवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरवणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदाकरीता पात्र ठरतो याविषयी मुख्य परीक्षेस अर्ज 
सादर करण्यापूर्वीच्या अंतिम दिनांकाचे अथबा तत्पूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले क्रीडा पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
केले तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येईल. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्र.क्र.२१३/वि.प्र. - ४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनवलन 
विषयक दिव्यांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे दिव्यांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी 
ब राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार दिव्यांग उमेदवार 
पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

दिव्यांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नबीन संगणक 
प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 


३.९७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 


३8.१८ 


३.१९ 


३.२० 


कक्ष अधिकारी पदावरील पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवगींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. 

अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित 
प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहिती 
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

राज्य कर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील नियुक्‍तीसंदर्भात "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने ब पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तद्‌नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


४. दिव्यांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 
४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र 
उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार आयोगाच्या पूर्व परवानगीने लेखनिकाची मदत घेता येईल व आयोगाच्या 

पूर्ब परवानगीने अनुग्रह कालावधी (Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता 
असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करुन पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 


४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे, याचा स्पष्ट 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ परीक्षेकरीता लेखनिकाची मरत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. तसेच लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला आयोगाकडील नोंदणीकृत ई-मेलवर 
कळविण्यात येईल. 

४.६ दिव्यांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, संबंधित 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www-.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग (दिव्यांग) व्यक्‍ती'” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत, त्यांचे उमेदवारांनी काळजीपूर्वक अवलोकन करावे. 

५. वेतनश्रेणी :- रूपये ९,३००-३४,८०० (ग्रेड पे- ४,३००) अधिक नियमांनुसार भत्ते. 


६. पात्रता :- 
६.९ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
वय 
व = वयोमर्यादा किमान [____ केमाल] प्राविण्यप्रात | माजीसेनिक आणिबाणी |. 
कः संवर्ग गणण्याचा ene खेळाडू ब अल्पसेबा राजादिष्ट दिव्यांग 
दिनांक amreaiia | Se मागासवर्गीय अधिकारी उमेदवार 
अमागास | मागासवर्गीय | अमागास | मागासवर्गीय | 
१ | सहायक कक्ष अधिकारी | १ जून २०१८ १८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ ४८ pane 
वर्षापर्यंत 
वयाच्या ४५ 
२ | राज्य कर निरीक्षक १मे २०१८ ag ३८ ४३ ४३ ३ = ae वर्षापर्यंत 
३ | पोलीस उप निरीक्षक १ जून २०१८ ३४ ३६ ३९ ३६ ३९ अपात्र 


३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 
६.४ शेक्षणिक अर्हता :- 

६.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

६.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र आहेत. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता 
घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित 
केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

६.४.३ अंतर्वासिता (Internship) किंवा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

६.४.४ उमेदवाराला मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 

६.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी उपरोक्‍त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे :- 


पुरुष महिला 
(१) उंची - १६५ सं. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) : 
(2) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. उंची - १५७ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


७. शाती :- 
७.९ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
9.2.2 जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 
७.९.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 


9.2.3 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
८. परीक्षेचे टप्पे - 


८.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 


अ.क्र. शिळा = मुख्य परीक्षेचे । शारीरिव णीचे | मुलाखतीचे 
गुण गुण गुण 

g सहायक कक्ष अधिव 

२ राज्य कर निरीक्षव मुख्य परीक्षा 1-1 oe 
२०० 

३ पोलीस उप निरीक्षक पुड , शारौरि १०० Yo 


a मुलाखत 
6.2 पंबर्ग/पदाकरोता विहित करण्यात या परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. याबाबतचा सविस्त 


तपशील आयोगाच्या संकेतस्थळावरील "स्पर्धा परीक्षा" अंतर्गत "परीक्षा योजना" विभागातील "महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची 
परीक्षा योजना" मध्ये उपलब्ध करुन दिला आहे. 


८.३ मुख्य परीक्षेचा संयुकत पेपर क्रमांक १ तसेच प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्रपणे घेण्यात येणा-या पेपर क्रमांक २ चे गुण एकत्रित करुन प्रत्येक 

परीक्षेची निकाल प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविण्यात येईल. 

८.४ शारीरिक चाचणी (फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता) :- 

८.४.१ मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणी द्यावी लागते हे विचारात घेऊन 
उमेदवारांनी वेळीच त्यासाठी सराव व पूर्वतयारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर सर्वसाधारणपणे दोन आठवड्याच्या अंतराने कधीही 
शारीरिक चाचणी आयोजित केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव शारीरिक चाचणीचे दिनांक बदलून मागता 
येणार नाहीत किंवा त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही. 

८.४.२ आयोगाकडून शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम निश्‍चित होताच तो आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या 
ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील संबंधित पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे कळविण्यात येईल. 

८.४.३ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या दिनांकास ब ठिकाणी संबंधित उमेदवाराने शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. शारीरिक 
चाचणीसाठी निश्‍चित केलेल्या दिनांक व वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही ब त्यामुळे उमेदवाराची शारीरिक 
चाचणीची संधी वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची असेल. 

८.४.४ वैद्यकोय कारणास्तव शारीरिक चाचणीचा दिनांक बदलून देण्याची विनंती करणा-या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 
आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गांभीर्य ब सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व वेळेस सक्षम वैद्यकोय मंडळापुढे 
पाठविण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मंडळाने फिटनेस (Fitness) प्रमाणपत्र प्रदान केले तरच त्यांना आयोगाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी वब वेळेस 
शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. 

८.४.५ वैद्यकोय कारणास्तव शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत सत्यता तपासणीनंतर वैद्यकीय मंडळाकडून प्रतिकूल 
अहबाल प्राप्त झाल्यास संबंधित उमेदवाराला शारीरिक चाचणीची संधी नाकारण्यात येईल. अशा प्रकरणी आयोगाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न 
समजून संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंधित परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊन आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार आयोगामार्फत आयोजित सर्व परीक्षा ब निवडीपासून उमेदवाराला प्रतिरोधित (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यतिरिक्त 
संबंधित उमेदवारांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

८.४.६ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत तसेच समर्थनीय कारणासह अर्ज केलेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीचा दिनांक ब वेळ बदलून देण्याच्या 
विनंतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छाधिकारानुसार, विचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगाने विनंती अमान्य केली असेल तर संबंधित 
उमेदवाराला पूर्व नियोजित वेळापत्रकानुसार निश्‍चित केलेल्या दिनांक ब वेळेनुसार शारीरिक चाचणीसाठी उपस्थित रहावे लागेल. तदनंतर 
उमेदवाराला पुढील संधी दिली जाणार नाही. 

८.५ प्रमाणपत्र पडताळणी :- 

८.५.९ फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता :- 

(१) लेखो परीक्षा ब शारीरिक चाचणीच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार तसेच आयोगाने 
निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी ब विहित वेळेस घेण्यात येतील. 

(२) मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/अधिसूचनेतील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे तपासली 
जाईल आणि अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाईल. 

(३) पात्रतेसंदर्भातील अथवा विविध सवलती संदर्भातील विहित नमुन्यातील मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास कागदपत्रे सादर करण्याकरीता 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच, संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल व मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल. 

(४) लेखो परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यात येईल. 

८.५.२ राज्य कर निरीकूषक व सहायक कक्ष अधिकारी पदाकरीता :- 

(९७ सहायक कक्ष अधिकारी तसेच राज्य कर निरीक्षक पदाच्या संबंधित लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 
प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधिका-यांकडून बोलविण्यात येईल. 

(२) आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सीमारेषेनुसार शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिका-यांकडून तपासली जाईल. 

(३) अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्र सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 

(४) अर्जातील दाव्यानुसार विहित कागदपत्रे सादर करू न शकणा-या उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्याकरीता कोणतीही 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 

(५) वरीलप्रमाणे लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी सक्षम प्राधिका-यांकडून निश्‍चित 
करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार तसेच सक्षम प्राधिका-याने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी व विहित वेळेस घेण्यात येतील. त्याकरीता उमेदवारास 
स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. 

(६) अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 

९. मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

९.१ महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ च्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 
आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता व अन्य अटींची दिनांक २७ जुले, २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य 
परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल. 

९.२ संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. 

९.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जादवारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच प्रस्तुत मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
करणे आवश्यक राहील. 


९.४ एकापेक्षा अधिक संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारास प्रत्येक संवर्ग/पदासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज सादर करुन प्रत्येक 
संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र विहित परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. 
१०. शुल्क (रुपये) : १०.१:- अमागास - रु. ५२४/- १०.२ :- मागासवर्गीय - रु. ३२४/- 
१०.३ प्रत्येक संवर्ग/पदाकरीता स्वतंत्र अर्ज करुन शुल्क सादर केलेल्या उमेदवारांनाच संबंधित संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेकरीता पात्र समजण्यात येईल. 
११. अर्ज करण्याची पद्धत :- 
११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज hittps://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक ९३ 
जुले, २०१८ ते २७ जुले, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 

११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.goy.in तसेच www.mpsc.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 

११.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 

अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 

११.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 

११.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 

११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

११.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 'माझे खाते' या लिंक वर क्लिक करावे. 

११.७.२ 'माझे खाते' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर 'माझे अप्लिकेशन' सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा'या लिक वर क्लिक करावे. 

११.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ 

लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ' Pay Now’ अशी लिक उपलब्ध असेल. 

११.७.४ 'Pay Now | या लिक वर क्लिक केल्यानंतर तीन पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाद्वारे 

११.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

११.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 

भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

११.७.७ चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

११.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 

अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

११.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची 

प्रत घेण्याची कार्यबाही दिनांक २७ जुले, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिक बंद होईल. 

११.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ३० जुले, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 

आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परताबाही केला जाणार नाही. 

११.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

११.८ केंद्र निवड :- 

११.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता "माझे खाते" मधील संबंधित परीक्षेची 
निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. केंद्राच्या 
क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची निवड 
केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निबडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

११.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

११.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्र निवडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यबहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हा केंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हा केंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

११.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

१२. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१२.१ मुख्य परीक्षेचा संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ तसेच उमेदवार ज्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरला आहे, त्या संवर्ग/पदाच्या मुख्य 
परीक्षेच्या पेपर क्रमांक २ करीता स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. त्याची प्रत संबंधित पेपरपूर्बी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२.२ प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी प्रत्येक पेपरकरीता उमेदवाराने स्वत:चे स्वतंत्र प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१२.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे तसेच त्यांच्या छायांकित प्रती (दोन वेगवेगळया ओळखपत्रांच्या) सोबत 
आणणे अनिवार्य आहे. 


१२.४ आधार कार्डच्या ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA च्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या 
उमेदवारांच्या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, पत्ता, लिंग, फोटो, जन्मदिनांक या तपशीलासह आधार निर्मितीचा दिनांक (Date of Aadhaar 
generation) ब आधार डाऊनलोड केल्याचा दिनांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट फोटोसह कलर प्रिंट मध्ये आधार डाऊनलोड केले असल्यासच ई- 
आधार वैध मानण्यात येईल. 

१२.५ नावांमध्ये बदल केलेला असल्यास विवाह निबंधक यांनी दिलेला दाखला (विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत), नावांत बदल झालयासंबंधी अधिसूचित 
केलेले राजपत्र किंवा राजपत्रित अधिकारी यांच्याकडून नावांत बदल झाल्यासंबंधीचा दाखला व त्याची छायांकित प्रत परीक्षेच्यावेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

१३. परीक्षेस प्रवेश 

१३.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने 
'परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१३.२ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने/ 
साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जबळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची 
मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंवा संबंधित शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

९४. बायोमेट्रिक पडताळणी : 

१४.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमेट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१४.२ बायोमेट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१४.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्‍्त उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते को, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१४.४ उमेदवारांनी आधार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDA) द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक सुविधेद्वारा त्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक माहिती लॉक केली असल्यास त्यांचे परीक्षेच्या 
वेळी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पर्यायाने बायोमेट्रिक पडताळणी न होण्याची शक्‍यता आहे. परीक्षेच्या वेळी आधार 
क्रमांकाच्या आधारे बायोमेट्रिक पडताळणी करण्याकरीता उमेदवारांची आधार संलग्नित बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) असणे 
आवश्यक आहे. यास्तव, आधार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेट्रिक माहिती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परीक्षा / मुलाखत / शारिरीक 
चाचणीस उपस्थित राहण्यापूर्बी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (VIDAL च्या संकेतस्थळावरुन बायोमेट्रिक माहिती अनलॉक (Unlock) 
करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करावी. अन्यथा परीक्षा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. 

१५. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या ७/५/५/.॥॥)५०.९०५.11 या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षेची योजना" विभागातील ' महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षेची परीक्षा 
योजना' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना 
अधिकृत समजण्यात येईल. 

१६. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१७. सविस्तर अधिसूचना आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. सुनिल अवताडे 
दिनांक : १३ जुलै, २०१८ उप सचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी, प्रमाणपत्र पडताळणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, 
FAT इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सकत मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक 
मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 


शीं 


HERTS लोकसेवा snare 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज ठेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७५५९०० फॅक्सः२२८८००५२४ 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स = २२६७३९०९१० 


ई-मेल - sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र दुय्यम सेव पत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा - २०१८ 
क्रमांक : एडीव्ही-३९१८/सी आर-७५/२०१७/तीन जाहिरात क्रमांक : ९४/२०१९८ 
शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ४४९ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम 
सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१८ रविवार, दिनांक १३ मे, २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील २७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल :- 
१.९ सामान्य प्रशासन विः 
सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण २७ + १ = २८ पदे) 


प्रवर्ग अ.जा. अ.ज. fast. भ.ज. भ.ज. | भ.ज. (ड) | sara. | वि.मा.प्र. एकूण खुला एकूण 
(अ) (ब) (क) मागासवर्गीय पदे 
पदसंख्या g g g g २ | | द g १३ W+H २८ 
क्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(९)सर्वसाधारण १ १ १ १ १ |. -- | १ १० १० २० 
(२) महिला po - | = | = [1-1 १|- | 2? [ = | 3 ¥ 9 
(३) | - | - [| - [| - [| - | - [ - [ - [1-१ र 
१९.९ वित्त विभाग 
राज्य कर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३४ पदे) 
पदसंख्या १० ३ | | g 8 | | g g १७ Ro By 
| रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र See ae = Sid 
(१)सर्वसाधारण द २ | - | ९१ १ | = | ९ १ १२ 34 २३ 
(२)म ३ १ |. - [| - [| - | - | = J = | % 4 ९ 
(३) खेळाडू १ |. = | |. -- | = | } = | १ १ २ 


(४) विकलांग एकूण पदे ६ - (१)अंधत्व वि - २ पदे (२) -२ 


(३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - २ पदे 


१.३ गृह विभ 

पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ३८७ पदे) 
पदसंख्या ४७ २४ १० Ro १३ ८ ७३ ८ १९३ Ree ३८७ 

रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 
(१)सर्वसाधारण ३१ aa न द्‌ ह द ४७ द्‌ १२६ १२६ २५२ 
(२) म ax ७ ३ ३ ¥ २ २२ २ als ue Ray 
(3) खेळाडू २ १ १ १ |. = | « [ = | Ro Ro Ro 
# महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील प 
२ नमूद करणा-या T T अजं 


३. संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे वेगवेगळया संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता स्वतंत्र मुख्य परीक्षा 
खालील दिनांकास किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्‍यता आहे :- 


अक्र | परीक्षा ||| वार व दिनांक 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ संयुक्‍त पेपर क्रमांक १ रविवार, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१८ 

१ | महाराष्ट्र दुय्यम सेबा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक २ सप्टेंबर, २०१८ 
पोलीस उप निरीक्षक 

२ । महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ रविवार, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ 
राज्य कर निरीक्षक 

३ । महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा - २०१८ पेपर क्रमांक २ शनिवार दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८ 
सहायक कक्ष अधिकारी 


४. वर नमूद तीन संवर्गासाठी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक १ हा सामाईक राहील. तसेच सदर पेपरची परीक्षा एकाच 
दिवशी एकत्र घेण्यात येईल. मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक २ मात्र संबंधित संवर्गाची/पदाची कर्तव्ये ब जबाबदा-या आणि अभ्यासक्रम लक्षात घेवून स्वतंत्र असेल. 

५. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :- 

५.१ वर नमूद केलेल्या संवर्गातील पदसंख्येत ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल/वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. 
पदसंख्या व आरक्षणात बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. 

५.२ पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून प्राप्त होणारी मागणीपत्रे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी 
विचारात घेण्यात येतील व अशा मागणीपत्रांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

५.३ महिला व खेळाडूंसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 


०.४ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरीता दाबा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता 
महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन HAAS मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे 
दाबा करणे आवश्यक आहे. 

५.५ वि.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) वब भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 

५.६ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.७ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांची क्रीडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत व तो उमेदवार 
खेळाडू प्रवर्गातील आरक्षित पदासाठी पात्र ठरतो याबाबत, आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र प्राप्त 
केलेले असणे आवश्यक आहे. 

५.८ संचालक, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय किंबा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त 
खेळाडू आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरवणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.. 

५.९ HIST प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत ब खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम 
प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर केले तर त्याला खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 

५.१० शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४-ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ तसेच शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक संकोर्ण १०१२/प्र.क्र.२१३/वि.प्र. - ४, दिनांक ११ मार्च, २०१६ नुसार अंधत्ब किंवा क्षीणदृष्टी, श्रवणशक्‍तीतील दोष व 
चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार 
सहायक कक्ष अधिकारी व राज्य कर निरीक्षक पदाकरीता शिफारशीसाठी पात्र असतील. 

५.११ शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक उसप्रे-)३९८/सीआर-४५७/भाग-२/पोल-५ अ, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २००३ नुसार विकलांग 
उमेदवार पोलीस उपनिरीक्षक पदाकरीता पात्र नाहीत. 

५.९९ विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

५.१३ विकलांगांसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेको असतील. 

५.१४ विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

५.१५ विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या 
नविन संगणक प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

५.१६ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, 
२०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१७ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावरील पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल. 

५.१८ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मागासवर्गींयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 

५.१९ अमागास उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
(मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशींकरीता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी 
त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे 
बंधनकारक आहे. 

५.२० राज्य कर निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक भरतीकरीता "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५" तसेच तद्नंतर यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. विकलांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

६.९ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी विकलांगत्ब असलेल्या 
पात्र उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल व अनुग्रह कालावधी 
(Compensatory Time) अनुज्ञेय राहील. 

६.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र विकलांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह 
कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) 
दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. 

६.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे 
याचा स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार 
केला जाईल. 

६.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार 
नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

६.५ विकलांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष 
सूचना, संबंधित शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील विकलांग व्यक्‍ती या सदरामध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


७. वेतनश्रेणी :- रूपये ९,३००-३४,८०० (ग्रेड पे- ४,३००) अधिक नियमांनुसार भत्ते. 


८. पात्रता :- 
८.९ भारतीय नागरिकत्व 
८.२ वयोमर्यादा :- 
अ. संवर्ग वयोमर्यादा fee eee वय | 
क्र गणण्याचा किमान कमाल प्राविण्य प्राप्त माजी सैनिक, आणिबाणी वकलां 
दिनांक अमागास / । अमागास शिक खेळाडू वब अल्पसेवा राजादिष्ट उमेदवार 
मागासवर्गीय अधिकारी 
। अमागास | मागासवर्गीय | अमागास | 
१ | सहायक कक्ष अधिव १ जून १८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ Bc वयाच्या ४५ 
२०१८ वर्षापर्यंत 
२ । राज्य कर निरौक्षव १मे २०१८ १८ ३८ ४३ ४३ ४३ ४३ Bc वयाच्या ४५ 
वर्षापर्यंत 
३ | पोलीस उप निरीक्षव १ जून १९ ३१ ३४ ३६ ३९ ३६ ३९ अपात्र 
२०१८ 


८.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाहो. 


८.४ शैक्षणिक अर्हता :- 


८.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता. 

८.४.२ पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित 
संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज 
स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 

८.४.३ अंतर्वासिता (Internship) किंबा कार्यशाळेतील कामाचा अनुभब आवश्यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या विहित अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहीजे. 

८.४.४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

८.४.५ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता 


असणे आवश्यक आहे :- 


महिला 


पुरुष 


(१) उंची - १६५ सं. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
(२) छाती - न फुगविता ७९ से.मी. 
फुगविण्याची क्षमता किमान ५ से.मी. आवश्यक 


उंची - १५७ सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 


८.४.६ 


शासनामार्फत सक्षम 
प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 


९. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
९.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 


९.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 


विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 
8.8.2 हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 
8.2.3 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा 
Qo, परीक्षेचे टप्पे - 
१०.१ प्रस्तुत भरती प्रक्रिया खालील टप्प्यामध्ये राबविण्यात येईल :- 
अ.क्र. =] ae संयुक्‍त पूर्वी । मुख्य परीक्षेचे | शारीरिव मुलाखतीचे । 
परीक्षेचे गुण गुण चाचणीचे गुण 
गुण 
१ सहायक कक्ष अधिकारी संयुक्‍त पूर्व परीक्षा व a 
२ राज्य कर निरीक्षव स्वतंत्र मुख्य परीक्षा 
३ पोलीस उप निरीक्षक संयुक्‍त पूर्व परीक्षा, स्वतंत्र मुख्य १०० २०० १०० डर 
परीक्षा, शारीरिक चाचणी ब मुलाखत 


१०.२ 


१०.३ 
20.8 


१०.५ 


संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करणा-या उमेदवारांना, ते वरीलपैकी एक, दोन किंवा तीनही संवर्गासाठी बसू इच्छितात 
किंवा कसे याबाबत विकल्प (Option) द्यावा लागेल. 

संबंधित संवर्गाकरीता उमेदवाराने दिलेला/ले विकल्प हा/हे संबंधीत संवर्ग भरतीकरीता अर्ज समजण्यात येईल/येतील. 

संयुक्‍त पूर्व परीक्षेस अर्ज करताना दिलेला विकल्प तसेच, भरावयाच्या पदसंख्येच्या आधारे, संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र करावयाच्या उमेदवारांची 
संख्या निश्‍चित करुन, सामाईक पूर्व परीक्षेच्या आधारे तीनही संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेचा स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल. 

संयुक्‍त पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांची संबंधित 
संवर्गाच्या परीक्षा योजना ब अभ्यासक्रमाच्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता पात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांनी प्रत्येक संवर्गाकरीता मुख्य परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक राहील. 


१०.६ मुख्य परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या परीक्षा योजनेनुसार, निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पूर्व परीक्षा केवळ मुख्य परीक्षेसाठी 
उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी घेतली जात असल्याने पूर्व परीक्षेतील गुण निवडीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
१०.७ पोलीस उप निरीक्षक संवर्गाकरीता शारीरिक चाचणीच्या निकालाच्या आधारे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येईल. 
१०.८ मुलाखत अथवा कागदपत्रे पडताळणीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर पात्रतेसंदर्भातील सर्ब आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. 
पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या अथवा प्रमाणपत्र पडताळणीच्यावेळी सादर न केल्यास मुलाखत घेतली जाणार नाही. तसेच, 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
११. शुल्क रुपये : ९.१९ :- अमागास - ३७४/- ९.२ :- मागासवर्गीय - २७४/- 
१२. अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१२.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
१२.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज hitps://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०१८ ते दिनांक २० मार्च, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१२.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१२.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारबाई करण्यात येईल. 
१२.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी ब यापुढील सर्व निवडीकरीता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१२.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
१२.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१२.७.१ शुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील माझे खाते या लिंक वर क्लिक करावे. 

१२.७.२ “माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अप्लीकेशन” सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिकवर क्लिक करावे. 

१२.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक बर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ 
लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ‘Pay Now’ अशी लिक उपलब्ध असेल. 

१२.७.४ “« Pay Now” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील :- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र 
(क) चलनाव्दारे 

१२.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१२.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 
शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यबाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१२.७.७ TTR परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१२.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी 
अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१२.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २० मार्च, २०१८ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिक बंद 
होईल. 

१२.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २१ मार्च, २०१८ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 
आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

१२.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंबा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्बीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यबाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 


१२.८ केंद्र निवड :- 

१२.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता "माझे खाते" मधील संबंधित 
परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. 
केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी HT झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची 
निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

१२.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

१२.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्रनिबडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर किंवा 
नजिकच्या जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१२.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

१३. प्रवेश प्रमाणपत्र :- 
१३.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोेफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१३.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
१३.३ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग 
लायसेन्स यापैकी किमान कोणतीही दोन मूळ ओळखपत्रे व त्याच्या छायांकित प्रती सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 


१४. परीक्षेस प्रवेश 

१३.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी 
दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१३.९ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून वापरण्या योग्य 
कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने / साहित्य परीक्षा केंद्राच्या 
परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे 
साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुर्रक्षततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१३.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. अशा 
साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन किंवा 
शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१५. बायोमॅट्रिक पडताळणी : 

१५.१ निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराच्या बायोमॅट्रिक सत्यापनासाठी (Genuiness) डिजिटल स्वरुपात उमेदवारांच्या बोटांचे ठसे 
आणि/अथवा बुब्बुळाच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. 

१५.२ बायोमॅट्रिक पडताळणीच्या वेळी उमेदवारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यरित्या स्वीकारले गेले असल्याची खात्री करावी. 

१५.३ बायोमॅट्रिक पडताळणीवेळी विसंगती आढळून आल्यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणीच्यावेळी उमेदवार अस्सल नसल्याचे 
(not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यावरील कायदेशीर कारवबाईव्यतिरिक्त उमेदवारी रद्द होवू शकते, शिवाय आयोगाच्या 
स्वेच्छाधिकारानुसार प्रतिरोधाची कारवाई होवू शकते. यास्तव, उमेदवारांना सूचित करण्यात येते को, त्यांनी त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन 
इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयवस्तू/पदार्थ लावू नये. 

१६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा योजना" विभागातील 'महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब परीक्षा' मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अबलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब जाहिरात/अधिसूचना 
अधिकृत समजण्यात येईल. 

१७. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१८. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

ठिकाण : मुंबई. सुनिल अवताडे 

दिनांक : २८ फेब्रुबारी, २०१८ उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सकत मनाई आहे. (२) मुलाखतीच्या वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदर 
परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


